महाराष्ट्र कृषि, wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, 
उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत 
संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास 
पाठ्यक्रम सुरू करणे (प्रतिबंध, अधिनियम, २०१३ या 
अधिनियमांतर्गत नियमांचे प्रार्प तयार करण्याकरिता 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.याचिका-२०२२/प्र.क्र.१३४/तांशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील 
अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३ 
शासनाने पारित केला आहे. सदर अधिनियमांतर्गत नियमांचे प्रार्प तयार करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३ शासनाने पारित केला आहे. सदर अधिनियमांतर्गत नियमांचे Wey तयार करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र समितीची संरचना पदनाम 

| डा.विनोद मोहितकर, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र अध्यक्ष 
राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 


श्री.डी.पी.गोमारे, निवृत्त विधी सल्लागार-नि-सहसचिव, विधी व न्याय सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४ | श्री.आर.आर.बंगाले, निवृत्त सहसचिव (विधी), विधी warm, उच्च व सदस्य 
तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

4 श्री.संकेत पाटील, अवर सचिव (विधी), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 


६ । प्रा.एस.व्ही.जोशी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकोय अभियांत्रिकी सदस्य 
महाविद्यालय, अवसरी, जि.पुणे. 
७ | श्रीजाहाजहान मुलाणी, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, | सदस्य सचिव 
मंत्रालय, मुंबई. 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 
१) महाराष्ट्र कृषि, पश्ञु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील 
अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३ अंतर्गत नियमांचे प्रार्प तयार करुन शासनास सादर करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१३४/तांशि-४ 
२) वरील अधिनियमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कृषि व wy दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व alates विकास व उद्योजकता विभाग यांच्या 
प्रतिनिधींना बैठकीस निमंत्रित करुन, त्यांच्या सूचना, म्हणणे विचारात घेणे. 
३) सदर समितीने शिफारशींसह नियमांचा मसुदा दि.२०.०२.२०२४ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


३. समितीचे कामकाज:- 

सदर समितीचे कामकाज संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयात करण्यात येईल. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी समितीच्या कामकाजाची उचित 
व्यवस्था करावी. 
४. बैठकभत्ताव प्रवासभत्ता :- 

समितीतील निवृत्त अधिकाऱ्यांना रु.७०००/- प्रति बैठक याप्रमाणे बैठक भत्ता व प्रवासाचा प्रत्यक्ष 
खर्च अनुज्ञेय असेल, सदर खर्च तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या स्वीय प्रपंजी खाते (PLA) मधून 
भागविण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥१8॥४/०७॥॥७.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०६१७३७५३७१०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
S H A H AJ A H A N TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5¢23a4324905f46cdde0efS4f394 


Acaf1c620a5bc64e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499E5FF904468E 
H A KU M U | A N | 1A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR 
MULANI 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

४) सहसंचालक, शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) श्री.डी.पी.गोमारे, निवृत्त विधी सल्लागार-नि-सहसचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


Cc 


६) श्री.आर.आर.बंगाले, निवृत्त सहसचिव (विधी), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) श्री.संकेत पाटील, अवर सचिव (विधी), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) प्रा.एस.व्ही.जोशी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी, जि.पुणे. 
९) निवडनस्ती (तांशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


